स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.२४/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२/०५/२०२३ 


वाचा- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती यांनी दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्री. चंद्रकांत शंकरराव सातव, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास निश्चित करण्यात येत असून, त्याबाबतचे 
विवरणपत्र “परिशिष्ट-ख” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर 
येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे 
यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबइ येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री.भैया रामटेके 
यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, 
श्रीमती सुजाता एस.भातकुले व श्रीमती बृश्ाळी एस. IRS यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, 
SHAT केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१, 
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल Re fader स्टॅम्प नं.१७०१/२०२३ तसेच इतर सर्व 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.२४/आस्था-१ 


३. 


सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५०२१५३६३०१११८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत : 


प्रत, 


Cc A A  -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORK 


- परिशिष्ट “ख”. SATISH KASHINATH एकाकी कळ 
HADPE Se 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
श्री. चंद्रकांत शंकरराव सातव, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, टद्वारा- अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ०२/०५/२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट - "ख" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


जात प्रवर्ग | शौक्षणिक अर्हता | स्थापत्य निम्न आस्थापने स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे = | जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
अभियांत्रिकी | पदावरील | चा प्रकार | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी । अभियांत्रिकी मंडळ 

सहाय्यक । नियुक्तीचा सहाय्यक या सहाय्यक । सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या | दिनांक संवर्गात पदाची आर्हताकारी 

पदावरुन समावेशन अर्हताकारी । परीक्षा / विभागीय 

आले त्या झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 

पदाचे नांव / सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा | परीक्षा उत्तीर्ण | मिळाली आहे 

दिनांक आहे किवा किंवा कसे 


१३ EE | १५ 
२०७०-अ | श्री. चंद्रकांत २६-०७-१९७८ इ.मा.व. डी.सी.ई सरळसेवा | नियमित १९-०९-०८ उत्तीर्ण | अमरावती १९-०९-०८ ।अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
शंकरराव अमरावती यांनी दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या 
सातव प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 


पुराव्यास अनुसरुन श्री.चंद्रकांत हंकरराव सातव, 
स्था.अ.स. यांनी स्था.अ.स.(अर्हताकारी परीक्षा, 
विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण) परीक्षा नियम, २००१ 

मधील तरतूदीस अनुसरुन विभागीय परीक्षा विहित 
संधी व कालावधी मध्ये उत्तीर्ण केल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, श्री.सातव यांना त्यांच्या नियुक्तीचा दिनांक 
१९.०९.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक म्हणून प्रदान 
करण्यात येत असून त्यांच्या नावाचा समावेश 
अ.क्र.२०७० वरील श्री.आशिष कृष्णराव राऊत 
यांच्या खाली व अ.क्र.२०७१ वरील श्री.धिरज 
पुरुषोत्तम बनसोड यांच्यावर अ.क्र.२०७०-अ येथे 
करण्यात येत आहे. श्री.सातव यांची अ.क्र.३२२५ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


